प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


श्रीमती आशा होळकर, तहसिलदार 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९.०८.२०२४ 


संदर्भ :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) मा.भारत निवडणूक आयोगाचे .8319/&/ V/INST/ECI/FUNCT/MCC/ 2028, 
(Vol-ll), दि.३१.०७.२०२४ 


शासन आदेशा:- 

मा.भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम -४० मधील 
परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शातींना अधीन राहून श्रीमती आशा होळकर, तहसिलदार 
(निवडणूक) जि.का.कोल्हापूर यांची पुणे महानगर wear विकास प्राधिकरण, पुणे येथील श्रीमती 
मनिषा तेलभाते, तहसिलदार यांच्या प्रस्तावित बदलीने रिक्त होणा-या पदावर ३ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
2. मा.भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील आगामी सार्वत्रिक विधानसभा 
निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम दि.०६.०८.२०२४ ते 
दि.३०.०८.२०२४ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. श्रीमती आश्या होळकर, तहसिलदार यांना 
मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने कामकाज सोपविण्यात आले 
असल्यास त्यांना सदर कार्यक्रम संपूष्टात आल्यानंतर (दि.३०.०८.२०२४ नंतर) कार्यमुक्त करण्यात 


यावे. संबंधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर झाल्याचा दिनांक याबाबत 


e3.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. तसेच 
श्रीमती मनिषा तेलभाते, तहसिलदार यांच्या पदस्थापनेबाबतचे sear स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात 
येतील. 


शासन Sa क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


३. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने 
श्रीमती आज्ञा होळकर, तहसिलदार यांच्या सेवा प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 

४. श्रीमती आश्या होळकर, तहसिलदार यांनी पुढील सूचनांसाठी प्रधान सचिव, नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडे हजर व्हावे. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१७३०५९६६१९ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT SOPANRAO 
DESHMUKH 
(अजित देशमुख) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
«७ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
© विभागीय आयुक्त, पुणे. 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

e संबंधित जिल्हाधिकारी. 

«७ प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 

© सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

«७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


